आर्थिक गुन्हे विभाग, गु.र.क्र.७८/२०१९ या गुन्हे 
प्रकरणामधून उदभवणाऱ्या सर्व खटल्याप्रकरणी 
मा. सत्र (विशेष) न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात 
शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. अजय मिसर यांना व्यावसायिक 
फी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसपीपी-१०१९/प्र.क्र.३२२/पोल-१०, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०03२. 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ : शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१९/यू.ओ.आर.५८/डी-१४, 
दिनांक ०१.१०.२०२० 


प्रस्तावना:- 

आर्थिक गुन्हे विभाग, गु.र.क्र.७८/२०१९ या गुन्हे प्रकरणामधून उदभवणाऱ्या सर्व 
खटल्याप्रकरणी मा. सत्र (विशेष) न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरीता संदर्भाधिन अधिसूचने द्वारे नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आर्थिक गुन्हे विभाग, गु.र.क्र.७८/२०१९ या गुन्हे प्रकरणामधून vena सर्व 
खटल्याप्रकरणी मा. सत्र (विशेष) न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. अजय मिसर यांना प्रतिदिन परिणामकारक 
सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 

मा. सत्र (विशेष) न्यायालय, मुंबई 
१) प्रतिदिन सुनावणी फी - ४०,०००/- (रुपये चाळीस हजार फक्त) 
२) विचारविनीमय फी (प्रति तास)- ७,५००/- (रुपये सात हजार पाचशे फक्‍त) (कमाल मर्यादा ४ तास) 


सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. अजय मिसर यांना या 
कामासाठी अनुज्ञेय होणार नाहीत. त्यांना “फी” अदा करतेवेळी परिणामकारक दिवस तपासून 
फी अदा करण्यात यावी तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक 
फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१०१९/प्र.क्र.३२२/पोल-१०, 


२. Fs. श्री. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन 
महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. मा. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणाम- 
कारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, 
अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान अँड. श्री. अजय मिसर यांना होणार नाही, 
याची सर्वतोपरी दक्षता संबंधित पोलिस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य 
पोलीस मुख्यालय (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाश्ीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ४४२/२०/व्यय-७, दि.०३.११.२०२० अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/.१ीकीचा85॥0[॥9.9०९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२०१२०८११५७२०५७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
K | ५ h O r S h ya aa) fa (0 ae Of Mahar, ou=Home Department, 


)32, st=Maharashtra, 
4,20=a9c66¢37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31 183e8f9d61db36e6 


Bhalerao प यया ये 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, बुहन्मुंबई 
३. पोलीस सह आयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई 
४. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई 
५. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ १ , मुंबई . 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. अँड.श्री. अजय मिसर, ऑफिस नं.९, तळमजला, राजमहल बिल्डिंग, अँम्बेसिडर 
हॉटेलजवळ, वीर नरिमन रोड, चर्चगेट, मुंबई ४०००२० 
१०. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
११. वित्त विभाग (व्यय-७) 
१२. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


